वाचा :- 


आदिवासी विकास विभाग 


महाराष्ट्र शासन 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत (05) 
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाकरीता 
निधी वितरीत करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष (२२१० एफ ७४७) 
राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष (२२१० एफ ८६३) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.५/ कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 


प्रस्तावना :- 


दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२१. 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१ /प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नस्ती क्र.बियुडी-१३२१/प्र.क्र. २०/आरोग्य-७. 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात 


येणाऱ्या राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेचा सन २०२०-२१ मधील प्रलंबित केंद्र 
हिस्सा रु.७२२.०० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.४८१.३३ लाख इतका निधी सन २०२१-२२ च्या 


अर्थसंकल्पित तरतुदींमधून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधीळ २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 


आरोग्य या मुख्य लेखाशीर्षाखाली राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान या योजनेचा सन २०२०-२१ मधील 


प्रलंबित केंद्र हिस्सा रु.७२२.०० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.४८१.३३ लाख असा एकूण 9203.33 
लाख इतका निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदींतून खालीलप्रमाणे वितरीत 
व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु. लाखात) 
योजनेचे | लेखाशीर्षव बाब सन २०२१-२२ मधील । सदर शासन निर्णयाद्वारे 
नाव | केंद्र/राज्य हिस्सा अर्थसंकल्पीत तरतुद वितरीत करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
(| ती..." २ ३ शशि ae ५ 
राष्ट्रीय | २२१० एफ ७४७ ३१- 
नागरी | केंद्र हिस्सा | सहायक eae aes 
आरोग्य | (६० टक्के) अनुदाने 
अभियान | २२१० एफ ८६३ | (वेतनेत्तर) 
राज्य हिस्सा ars COURS 
(४० टक्के) 
एकूण ३१५९.११ १२०३.३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१२०३.३३ लाख (अक्षरी रुपये बारा कोटी तीन लाख तेहतीस हजार 
फक्त) इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख 
/नियंत्रण अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका,वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ 
च्या शासन निर्णयात दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झाळेळे भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती,निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात 
आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फकत वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.9७६३/व्यय-१४, दि.०७.०९.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मंजुरीस अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०८१७१२०४९७२४ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Ravindra 
R a V | Nn d fa Digambarro Aute 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Tribal Development 


D | g a m ba rro १0 ai 


Aut Teh aaron 
ute 11. 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
२) मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 
३) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


४) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 


) 
) 
) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 


Gm 2-८. 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 

qo) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२) वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-७, मंत्रालय, मुंबई 

१४) कार्यासन अधिकारी (का. ८), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५) निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


wen 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


